सन 2023-28 या वित्तीय वर्षासाठी महाराष्ट्र 
लघूद्योग विकास महामंडळ मर्यादित मुंबई, 
यांना वेतनेतर खर्चासाठी सहाय्यक अनुदान 
वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक :- संकिर्ण-२०२२/प्र.क्र.१७६/उद्योग-६. 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १७ जुले, २०२३. 


वाचा : १) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र. क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२/०४/२०२३. 
२) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.२६/प्रश्‍ा-१, 
दि.१७/४/२०२३. 
३) महाव्यवस्थापक, महाराष्ट्र लघूद्योग विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई यांचे पत्र क्र.मलळउविम/ 
शा.प./ २०२२-२३/४४, दि.२०/०४/२०२३. 


शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र लघूद्योग विकास महामंडळाच्या मर्यादित संदर्भाधिन दि.२०/०४/२०२३ च्या पत्रान्वये 
प्रस्तावित केल्याप्रमाणे, महाराष्ट्र लघूद्योग विकास महामंडळास वेतनेतर खर्च भागविण्यासाठी “३१ 
सहाय्यक अनुदान (वेतनेतर)” या उद्दिष्टांसाठी रुपये ९३,६०,५०१/- (रुपये BAT लक्ष, साठ हजार, 
पाचशे एक मात्र) इतके अनुदान वितरीत करण्यास, या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. सदर 
खर्च करताना वित्त व नियोजन विभागांच्या अनुदान वितरणाच्या अटींचे पालन करावे. 


२. यावरील खर्च “मागणी क्रमांक के-७, २८५१ ग्रामोद्योग व लघूउद्योग, १०४ हस्तव्यवसाय उद्योग 
(00) (००)(०२) हस्तव्यवसाय उद्योगाचा विकास (कार्यक्रम) (२८५१ ०५६७) ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेतर)* 
या उद्दिष्टाखाळील सन २०२३-२४ या अर्थसंकल्पीय वर्षासाठी मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा व तो 
त्याच लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


३. सदर रक्कमेच्या आहरण व संवितरणाचे अधिकार विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, 
मुंबई यांच्या कार्यालयातील Sear अधिकारी यांना देण्यात आलेले आहेत. सदर अनुदान खर्च 
झाल्याबाबतचे विनियोग प्रमाणपत्र मंडळाने शासनास व आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना विहित 
कालावधीत सादर करावे. TAT SATA खर्चमेळाबाबत महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, मुंबई यांच्याकडून 
विचारणा करण्यात येईल, तेव्हा लेख्यासंबंधीची आवश्‍यक ती कागदपत्रे मंडळाने महालेखापाल 
कार्यालयास सादर करावीत. 


४. सदर शासन निर्णय, नियोजन विभागाच्या सहमतीने त्यांचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.११६/कार्यासन- 
१४६१, दि.०५/०६/२०२३ अन्वये आणि वित्त विभागाच्या सहमतीने त्यांचा अनौपचारिक संदर्भ 
क्र.३८६०/व्यय-१६, दि.१२/०६/२०२३ अन्वये देण्यात आलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२२/प्र.क्र.१७६/उद्योग-६ 


ष्‌. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०७१८११४३१९६७१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SHAMKANT Bie rin ora 


2.5.4.20=9d538bbb1d8b0fb128f2644b7e46b2a5971f7be8340138 
SU RESH 8555b0d4baa1874713, postalCode=400032, st=M: t 

serialNumber=0F ACA31EEA9D440C573E323F027F4B548 1 38E005 

7EODAA48093F263662E5B218, cn=SHAMKANT SURESH 


SONAWANE Sater 18 1tA6t 0530 


(शामकांत सोनवणे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत - माहितीसाठी व आवश्यक त्या उचित कार्यवाहीसाठी अग्रेषित. 
१. विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई. 
२. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र लघूद्योग विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई. 
३. अर्थ सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी, महाराष्ट्र लघूद्योग विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई. 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
८. वरिष्ठ उप महाळेखापाल (पडताळणी) बाह्य लेखा परीक्षा विभाग, मुंबई. 
९. लेखा अधिकारी, उद्योग संचालनालय, नवीन प्रशासन भवन, मुंबई. (५ प्रती) 
१०. कार्यासन अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-१६/अर्थसंकल्प-३,१४/अर्थोपाय), मंत्रालय, 
मुंबई -३२ 
११. कार्यासन अधिकारी (प्रशासन-१), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. निवड नस्ती (उद्योग-६) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


